गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर 
प्रकल्प, नंदुरबार कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. २८ फेबुरवारी, 
२०२४ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ससप्र ३११८/प्र.क्र. ०३ /र-५ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३ 


१. झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए-२००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि.२८/०१/२०१०. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३१०९/प्र.क्र.१०/र-५, दि.१०/०२/२०१०. 
३. शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग, क्र. ससप्र-३११०/प्र.क्र.६८/र-५, दि. १३/०१/२०११ 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ससप्र-३११२/प्र.क्र.०२/र-५, दि. १२/०१/२०१२ 
५. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ससप्र-३११२/प्र.क्र.५२/र-५, दि. ३०/१०/२०१२ 
६. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ससप्र-३११२/प्र.क्र.५२/र-५, दि. २५/११/२०१३ 
७. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ससप्र-३११४/प्र.क्र.०१/र-५, दि. १७/०१/२०१५ 
८. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ससप्र-३११५/प्र.क्र.६५/र-५, दि. २२/१२/२०१५ 
९. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११६/प्र.क्र.५७/र-५, दि.१९/१२/२०१६ 
१०.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.१८/०१/२०१८ 
११.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.२०/३/२०१८ 
१२.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०३/१०/२०१८ 
१३.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.२४/०४/२०१९ 
१४.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.१०/१०/२०१९ 
१५.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.२२/०६/२०२० 
१६.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.२९/०९/२०२० 
१७.शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१ 
१८.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०२/०३/२०२१ 
१९.शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
२०.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०२/०९/२०२१ 
२१.शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२ 
२२.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०४/०३/२०२२ 
२३.शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२ 
२४.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.१५/०९/२०२२ 
२५.शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८/०२/२०२३ 
२६.शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.ससप्र-३११८/प्र.क्र.०३/र-५, दि.०९/०३/२०२३ 
२७.शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्र ३११८/प्र.क्र. 03 /र-५ 


प्रस्तावना : 

गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार या कार्यालयासाठी ०९ अस्थायी 
पदांना दि.३१ ऑगष्ट, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरणात 
अद्याप अपीले, पुनर्विलोकन अर्ज व तक्रारी इत्यादी चे कामकाज सुरु आहे. त्याकरिता सदर पदांना 
मुदतवाढ देण्याची विनंती अध्यक्ष, गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार यांनी 
केली आहे. त्यानुसार सदर पदांना मुदत वाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 


गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार कार्यालयातील सोबतच्या 
जोडपत्रात नमूद केलेल्या ९ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२८/०२/२०२४ या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, नंदुरबार यांचे आस्थापनेवरील उक्त अस्थायी पदांकरिता होणारा 
खर्च मागणी क्रमाक सी-५-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०१ पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन 
योजना, (०३)(०८) सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भातील गा-हाणे निराकरण प्राधिकरण, नंदुरबार 
कार्यालय (२२३५ ३१४१) योजनेतर" याखाली सन २०२३-२०२४ साठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
प्रथमत: भागविण्यात यावा. AQHA, सदरचा खर्च सन 2023-2028 च्या अखेरीस जलसंपदा 
विभागाच्या FATS "मागणी क्र. आय - ११ -४८०१ - वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च - 09 - 
जलविद्युत निर्मिती (१०) - सरदार सरोवर प्रकल्प- योजनांतर्गत " या खाली पुस्तकी समायोजनाद्वारे 
कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार यांच्या सल्लामसलतीनुसार समायोजित करण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. 
८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५११३८०४५६१९ असा आहे.हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत ढ जोडपत्र _ a Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 
क IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


SATYANARAYAN ‘estore 


2.5.4.20=10856 17af37 1f507cb8ee4d91 4eb645d92480247b6 1bd58bSc 
a, 


SHIVPRASAD BAJAS वा 
( डॉ. सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१ विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
२) जिल्हाधिकारी नंदुरबार, नंदुरबार. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


3074ba3a6a62d7, postalCode=400032, st=Maharashti 
serialNumber=F7145AF5949FB706E2DCB06C2B209B58FFA369F6E085 


र 


'0204172209050528791, cn=SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्र ३११८/प्र.क्र. 03 /र-५ 


) महालेखापाल -१(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महाळेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, लेखाव कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६  अप्परजिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार. 
) 
) 
) 


अप्पर जिल्हाधिकारी, गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार. 
सचिव, गाऱ्हाणे निराकरण प्राधिकरण, नंदुरबार कार्यालय, नंदुरबार 
जिल्हा कोषागार अधिकारी नंदुरबार, नंदुरबार. 
) अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 
) कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार. 
) जलसंपदा विभाग (ज.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३) वित्त विभाग (व्यय-१०/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, र-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 


kK आ. जा क kK KK क 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्र ३११८/प्र.क्र. 03 /र-५ 


जोडपत्र -अ 
(शासन निर्णय, महसुल व वनविभाग क्र.ससप्र.३११८/प्र.क्र.०३/र.५ दि. १४.०९.२०२३ चे सहपत्र) 
गा-हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार. 


अ.क्र पदनाम नविन वेतनश्रेणी एकुण पदे 
(१) (२) (३) (४) 
हि : अपर जिल्हाधिकारी, एस-२७(१) १२३१०० 
गा-हाणे निराकरण शिव 
प्राधिकरण,स.स.प्र. 
२. सचिव, गा-हाणे निराकरण | एस-२३(१६) १०५६०० 
प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प. शि 
(उपजिल्हाधिकारी संवर्ग) 
३. उपसचिव, गा-हाणे निराकरण । एस-२४(६) ८२४०० 
प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प वि 
(तहसिलदार श्रेणी ) 
8. कार्यालयीन अधीक्षक एस-१४ ४३५०० ae 
षु. लिपिक-टंकलेखक एस-१२(९) ४०६०० २ 
६. वाहन चाळक एस-६(२३) ३८३०० > 
७. | शिपाई एस-४(२६) ३७७०० a 
एकुण ०९ 
SATYANARAYAN म 
SHIVPRASAD BAJAJ ण... 10 
( डॉ. सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


